महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी 
रुपये १५,६००-३९,१०० - ग्रेड पे रुपये ५,४०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदली- २०१८/सं.क्र.५४३/प्र.क्र.३७७/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : १) शासन आदेशा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.३७/सेवा ३, 


दिनांक ३१.०५.२०१८ 
2) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे दि.१२.०९.२०१८ चे आदेडा. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ५,४०० या 
संवर्गातील डॉ. मनिष सुतवणे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, यांची वाचा येथील अ.क्र. १ च्या आदेशान्वये ग्रामीण 
रुग्णालय फुलंब्री, जि. औरंगाबाद येथून प्राथमिक आरोग्य केंद्र जरांडी ता. सोयगाव जि. औरंगाबाद येथे करण्यात 
आलेली बदली या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना ग्रामीण रुग्णालय फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 
येथे राहील. सदर आदेशा श्री. सुतवणे यांनी दाखल केलेल्या मुळ अर्ज क्र. २५/२०१८ मध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या वाचा येथील अ.क्र. २ अन्वये दि.१२.०९.२०१८ रोजी दिलेल्या 
आदेशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१२०३३१८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 


Sa t j ५ h H a Nn mM a Nn t fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4c0ff0607bc973d 966317 1 bd9b8a9b9ab8cb569b155F 


Bhosale 0 7 ee 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद. 


क्रमांकः बदली- २०१८/सं.क्र.५४३/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
) जिल्हा area चिकित्सक, औरंगाबाद. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

७ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद. 
) 
) 


संबधित अधिकारी (उप Paes, आरोग्य सेवा मंडळ, औरंगाबाद यांचे मार्फत). 
निवडनस्ती (सेवा-३) 


vo 


पृष्ठरपैकी२ 


